पूर्व तयारी व क्षमता बांधणीसाठी प्राप्त निधी अंतर्गत 
राज्यातील MAHA व अनुदानित शाळांतील ९ वी ते १२ वी 
इयत्तेच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये आपत्ती 
व्यवस्थापन आणि पूर्वतयारी याचे प्रशिक्षण देण्याच्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग) 
शासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०२४/प्र.क्र.9६/आव्यप्र-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक :- ०७ ऑक्टोबर, २०२४. 


संदर्भ : १) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे 
दि.२३.०२.२०२४ रोजीचे पत्र. 
२) शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे दि.२५.०७.२०२४ रोजीचे पत्र. 
३) शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे दि.०९.०९.२०२४ रोजीचे पत्र. 
४) दि. २८ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी झालेल्या तांत्रिक मूल्यमापन समितीच्या बैठकीचे 
इतिवृत्त. 
५) दि. ३१ जुले, २०२४ रोजी झालेल्या राज्य कार्यकारी समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना : 
१५ व्या वित्त आयोगाच्या "पूर्वतयारी व क्षमता बांधणी" साठी प्राप्त निधी अंतर्गत शालेय 


विद्यार्थ्यांना शालेय जिवनापासून आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण प्राप्त व्हावे याकरीता राज्यातील 
२०० पेक्षा जास्त विद्यार्थी पट संख्या असणाऱ्या शासकीय व अनुदानित शाळांतील ९ वी ते १२ वी 
इयत्तेच्या ९७७० माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन आणि पूर्वतयारी याचे 
प्रशिक्षण देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

१५ व्या वित्त आयोगाच्या "पूर्वतयारी व क्षमता बांधणी" साठी प्राप्त निधी अंतर्गत शालेय 
विद्यार्थ्यांना शालेय जिवनापासून आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण प्राप्त व्हावे याकरीता राज्यातील 
शासकीय व अनुदानित शाळांतील ९ वी ते १२ वी इयत्तेच्या ९७७० माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
शाळांमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन आणि पूर्वतयारी याचे प्रशिक्षण देण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

२. शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील २०० पेक्षा जास्त विद्यार्थी पट संख्या असणाऱ्या 
शासकीय व अनुदानित शाळांतील ९ वी ते १२ वी इयत्तेच्या ९७७० माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
शाळांमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन आणि पूर्वतयारी याचे प्रशिक्षण देण्याचे प्रस्तावित केले होते. त्यानुसार 


सदर प्रस्तावास विभागाच्या तांत्रिक मूल्यमापन समितीने दि. २८.०२.२०२४ च्या बैठकीत मंजूरीची 
शिफारस केली. तद्‌ृनंतर सदर प्रस्तावास राज्य कार्यकारी समितीने दि. ३१.०७.२०२४ रोजीच्या 


बैठकीत प्रस्तावास मंजूरी दिली आहे. 
३. प्रस्तूत प्रशिक्षणाच्या खर्चाच्या तपश्लीलाचे अंदाज पत्रक पुढील प्रमाणे आहे. 
Project Components Per School Cost (In Rs) 
Printing of Training Materials 3500 
Logistics / Travel / Transportation 800 
Orientation and Capacity Building 9500 
Sub total (A) 13800 
Management, Monitoring Media, Evaluation 552 
& Research (MMMER) Cost (4%) (B) 
Total C = (A+B) 14352 
No. of Schools 9770 
Total D = (9770*14352) 14,02,19,040 
Coordinator cost* 58,20,000 
Total Cost (including Coordinator cost) 14,60,39,040 


8. 


उपरोक्त तक्त्यात नमूद केल्यानुसार प्रस्तूत प्रशिक्षण कार्यक्रमाकरीता आवश्‍यक असणाऱ्या 
रु. १४,६०,३९,०४०/- (अक्षरी रू. चौदा कोटी साठ लक्ष एकोणचाळीस हजार चाळीस फक्त) इतक्या 
रकमेच्या खर्चास या शासन निर्णयाव्दारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


9) 


2) 


प्रस्तूत प्रशिक्षण कार्यक्रमा करीता सुयोग्य संस्थेची Gem प्रणाली व्दारे स्पर्धात्मक पध्द्तीने 
निवड करण्यात येईल. 

सदर प्रशिक्षण कार्यक्रम हा या विभागाच्या समन्वयाने शालेय शिक्षण विभागाच्यामार्फत 
त्यांच्या नियंत्रणाखाली राबविण्यात येईल. 

सदर प्रशिक्षण हे त्या-त्या जिल्ह्यातील आपत्ती व सदर प्रशिक्षण देताना जिल्हे, आपत्तीचे 
संभाव्य जिल्हा निहाय स्वरूप व त्या अनुषंगाने द्यावयाचे प्रशिक्षण याबाबत सुसुत्रता असणे 
आव्यक राहील. 

प्रशिक्षण देताना प्रथमत: संभाव्य आपत्ती प्रवण जिल्ह्यांमध्ये प्रशिक्षण देणे तदनंतर टप्प्या 
टप्प्याने प्रशिक्षणाची उपयुक्तता लक्षात घेऊन प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम निश्चित करणे 
SHARAD आहे. 

संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा आराखडा झालेय शिक्षण व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या 
समन्वयाने तयार करण्याची जबाबदारी नियुक्त केलेल्या संस्थेची असेल. 

शालेय शिक्षण विभागाने, सदर प्रशिक्षणाचे त्रयस्त पक्षाकडून (Third Party) मूल्यांकन 
करून घेऊन त्याबाबतचा अहवाल देयक अदायकीच्यापूर्वी या विभागास सादर करणे 
आव्यक राहील. 


याबाबीवर होणार खर्च मागणी क्र. सी-६, प्रधानशीर्ष, (२२४५ (९१) - राज्य आपत्ती 


प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च (९१ ) (०१) पुर्व तयारी व क्षमता बांधणी (वित्त आयोग) 


(अनिवार्य ) (२२४५- ४१८८) ३१ - सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर), या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४- 
२५ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतुदीतुन भागविण्यात यावा. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक अनौपचारीक संदर्भ 
क्रमांक- ४२९अ/२०२४/व्यय-९, दि. १९ सप्टेंबर, २०२४ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४१००७१६००१८२७१९ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANDEEP 
KAMBLE 


(संदीप ना.कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 
प्रति :- 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मंत्री, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, (व्यय), मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव, (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन), मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव, (शाळेय शिक्षण विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
९. संचालक (आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.वित्तीय सल्लागार तथा सह सचिव, आ. व्य., मदत व पुनर्वसन, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रत - माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीस्तव. 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

२. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

४. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प कार्यासन, आ. व्य. म. व पु., मंत्रालय, मुंबई. 
५. कक्ष अधिकारी, (व्यय-९), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. निवडनस्ती, आव्यप्र-२. 


